एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ 
(सीपीटीपी-१) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
सहायक विक्रीकर आयुक्‍त,गट-अ या संवर्गातील 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.१९/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०२/०८/२०२१ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०५१४/ प्र.क्र.१०/१८-ब, दि.२७/०६/२०१४ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेश क्र. टिआरएन-०७१४ /प्र.क्र.१००/१५/१८-ब, दि.३१/०७/२०१५ 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 


शासन आदेशा 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१३ अंतर्गत सहायक विक्रीकर आयुक्‍त 
(गट- अ) या पदावर शिफारस केलेल्या उमेदवारांना दिनांक २७/०६/२०१४ च्या कार्यालयीन आदेझान्वये 
परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली होती. सदर अधिकाऱ्यांसाठी दिनांक ०९/०६/२०१४ ते 
दिनांक ३०/०६/२०१६ या कालावधीत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ (सीपीटीपी-२०१४) 
आयोजित करण्यात आला होता. यामधील पुढील तक्त्यातील संबंधित ०४ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ Helles क्रमांक १ (३) (ब) नुसार 
परिविक्षा कालावधीत Axi रजेव्यतिरिक्‍्त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा 
परिविक्षा कालावधी रजेच्या काळावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार पुढील तक्त्यातील परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांचा सहायक विक्रीकर आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद 
रजा कालावधीएवढा वाढविण्यात येत असून, तो स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात 
येत आहे. 


अ. नाव शिफारस | परिविक्षाधीन परिविक्षा विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र. प्रवर्ग । म्हणून सेवेत कालावधीत उत्तीर्ण/संधी/ कालावधी 
नियुक्तीचा उमेदवाराने परीक्षेचा कालावधी । समाप्तीचा दिनांक 
दिनांक उपभोगलेल्या रजा 


(दिवस) 
za २ 3 8 4 द 9 
i श्री. कुणाल मनोहर | OPEN ०९/०६/२०१ | २१ दिवस विभागीय परीक्षा सन- | २१/०७/२०१६ 
पाटील ४ (म.पू) २०१४/२ री संधी (A) 


(परीक्षा कालावधी दि. 
२२ तेर५/०५/२०१८) 


शासन आदेडा क्रमांकः टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.१९/सीपीटीपी-अ 


2 | श्री. अभिजीत OPEN ०९/०६/२०१ | १९ दिवस विभागीय परीक्षा सन- | १९/०७/२०१६ 
अनील भांगडीया ४ (म.पू) २०१४/२ री संधी (a) 
(परीक्षा कालावधी दि. 
२२ तेर५/०५/२०१८) 
३ | श्रीमती कल्पना OBC- ०९/०६/२०१ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- । ३०/०६/२०१६ 
देविदासमिरासे fo | gag) 2098/2 री संधी (A) 
(परीक्षा कालावधी दि. 
२२ तेर५/०५/२०१८) 
४ | att. स्वप्निल year | ST ०९/०६/२०१ | १७ दिवस विभागीय परीक्षा सन- । १७/०७/२०१६ 
चव्हाण ४ (म.पू) २०१४/२ री संधी (A) 
(परीक्षा कालावधी दि. 
२२ तेर५/०५/२०१८) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील अ.क्र.८ मध्ये “परिविक्षा 
अधिकारी यांस पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा परिविक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी, 
त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी” अजी 
तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्त ०४ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ३१/०७/२०१५ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहे. आता संबंधित परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांना अनुज्ञेय करण्यात यावी. 

४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील संबंधित परिविक्षाधीन सहायक विक्रीकर आयुक्‍त, गट-अ 
यांनी प्रशिक्षण कालावधीत घेतलेल्या रजांचा तपशील व रजा मंजूरी आदेश क्षेत्रिय कार्यालयाकडून व यशदा, 
पुणे या प्रशिक्षण संस्थेकडून प्राप्त झाले असून त्याआधारे सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०२१११५२१५८०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Babasaheb Kisan 
Virole re 
(बा. कि. विरोळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 


१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-सहायक विक्रीकर आयुक्‍त, गट-अ), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. राज्यकर सहआयुक्त (प्रशिक्षण), वस्तु व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


